RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


Reg .No.MH /MR / South - 322 / 2013–15 


MAN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ५ , अंक ९ ८ ] 


शनिवार , फेब्रुवारी १५, २०१४ / माघ २६, शके १ ९ ३५ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ३० 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


. 


महसूल व वन विभाग 
३२ वा मजला, सेंटर वन इमारत , जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड , मुंबई ४०० ००५ 

दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१४ 

अधिसूचना 
दी नांदेड शीख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब अधिनियम , १९ ५६ . 

क्रमांक जीयुआर. २०१२/ प्र. क्र . ९ ४ / पु.बां.१० / ल- ४. - ज्याअर्थी, दी नांदेड शीख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब अधिनियम , 
१९ ५६ (१९ ५६ चा हैद्राबाद अधिनियम क्रमांक ३७) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख ‘ उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम ६ 
च्या पोट - कलम ( ४ ) अन्वये काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक जीयुआर. ४२९ ५ / प्र. क्र . ८५ / ल-४ , 
दिनांक २८ मे १९९ ७ द्वारे दी नांदेड शीख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब मंडळ (यात यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त मंडळ असा 
करण्यात आला आहे ) घटित करण्यात आले होते 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ५३ ची पोट - कलमे ( १) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, 
महाराष्ट्र शासनाने शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक जीयुआर . ४२९ ७/ १२०३ / प्र.क्र . ३१९ / ल-४ , दिनांक १० जुलै २००० 
अन्वये उक्त मंडळ हे, उक्त अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच १० जुलै २००० पासून 
६ महिने कालावधी किंवा नवीन मंडळ घटित होईपर्यंत , यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीकरिता निष्प्रभावित केलेले होते ; आणि, उक्त 
मंडळाने वापरावयाचे सर्व अधिकार किंवा पार पाडावयाची सर्व कर्तव्ये, ती मंडळ निष्प्रभावित असल्याच्या कालावधीत अपर जिल्हाधिकारी , नांदेड 
यांच्याकडून वापरण्यात व पार पाडण्यात येतील, असा निदेश दिला होता ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त कालावधीमध्ये उक्त मंडळ घटित करण्याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण झाली नव्हती आणि म्हणून, महाराष्ट्र शासनाने , 
वेळोवेळी अधिसूचनांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीकरिता, उक्त मंडळाच्या निष्प्रभावनाचा कालावधी वाढविलेला होता ; 

आणि ज्याअर्थी, शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक जीयुआर . ४२/ २००० / प्र. क्र . ४८८ / ल-४, दिनांक १३ मार्च २००२ 
अन्वये, शासनाने, निष्प्रभावनाचा कालावधी नवीन मंडळ घटित करण्यात येईपर्यंत वाढविलेला होता आणि पुढे उक्त मंडळाने वापरावयाचे सर्व 
अधिकार किंवा पार पाडावयाची सर्व कर्तव्ये , ते मंडळ निष्प्रभावित असण्याच्या कालावधीत , त्या अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची 
मिळून बनलेल्या समितीकडून वापरण्यात व पार पाडण्यात येतील , असे निदेश दिले होते ; 


- 


( १ ) 


भाग चार - अ - ३०-१ 


२ 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, फेब्रुवारी १५, २०१४ / माघ २६, शके १९ ३५ 
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग, क्रमांक जीयुआर . ४२०९ / प्र.क्र १६ / ल -४, दिनांक ३ जुलै 
२०० ९ अन्वये ही व्यक्तींची समिती बरखास्त केली होती आणि उक्त मंडळाने वापरावयाचे सर्व अधिकार किंवा पार पाडावयाची सर्व कर्तव्ये , ते 
मंडळ निष्प्रभावित असण्याच्या कालावधीत, डॉ . पी. एस. पसरीचा, भारतीय पोलीस सेवा ( सेवानिवृत्त) यांच्याकडून वापरण्यात व पार पाडण्यात 
येतील , असे निदेश दिले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक जीयुआर . ४२०९ / प्र.क्र . १६ / ल-४, दिनांक ७ मार्च २०१२ अन्वये , 
महाराष्ट्र शासनाने उक्त मंडळाने वापरावयाचे सर्व अधिकार किंवा पार पाडावयाची सर्व कर्तव्ये, ते मंडळ निष्प्रभावित असण्याच्या कालावधीत , 
जिल्हाधिकारी, नांदेड यांच्याकडून वापरण्यात व पार पाडण्यात येतील आणि उक्त अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार उक्त मंडळ घटित करण्याच्या 
हेतूने सदस्यांच्या निवडणुकीची अथवा नामनिर्देशनाची प्रक्रिया सुरू करण्याचेनिदेश दिले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, सर्व १७ सदस्यांच्या निवडणूकीची अथवा नामनिर्देशनाची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसल्यामुळे उक्त मंडळ घटित करता 
येऊ शकत नाही ; आणि ज्याअर्थी उक्त मंडळाने वापरावयाचे सर्व अधिकार किंवा पार पाडावयाची सर्व कर्तव्ये, ते मंडळ निष्प्रभावित असण्याच्या 
कालावधीत पुढे उल्लेखिलेल्या व्यक्तींचीमिळून बनलेल्या समितीने वापरणे व पार पाडणे, महाराष्ट्र शासनास आवश्यक वाटते. 

त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ५३ च्या पोट -कलम ( २) चा खंड ( ख ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि 
याबाबतीत शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , 
क्रमांक जीयुआर. ४२ / २००० /प्र. क्र . ४८८ / ल-४ , दिनाक १३ मार्च २००२ यामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे 
उक्त अधिसूचनेमध्ये खंड ( ब) ऐवजी पुढील खंड दाखल करण्यात येईल 

“(ब ) ( एक ) असा निदेश देते की , उक्त मंडळाने वापरावयाचे सर्व अधिकार किंवा पार पाडावयाची कर्तव्ये , ते मंडळ निष्प्रभावित 
असण्याच्या कालावधीत पुढे उल्लेखिलेल्या व्यक्तींच्या समितीकडून वापरण्यात व पार पाडण्यात येतील : 

१ . श्री . विजय सतबीर सिंघ ( भा.प्र.से.), मुंबई ; 
२. जिल्हाधिकारी, नांदेड ; 

सरदार बलवंतसिंघ गाडीवाले , नांदेड ; 

सरदार रविंद्रसिंघ बुंगई, नांदेड ; 
५ . 

सरदार सुखदेवसिंघ हुंदल , नांदेड ; 
६ . सरदार कुलवंतसिंघ कोहली, मुंबई ; 

सरदार जर्नेलसिंघ भुजंगसिंघ गाडीवाले, नांदेड ; 

सरदार नवनिहालसिंघ गुलाबसिंघ जहागिरदार , नांदेड ; 
९ . सरदार इंदरपालसिंघ बलबीरसिंघ पुरेवाल, मुंबई ; 
१० . सरदार शेरसिंघ हिरासिंघ फौजी, नांदेड ; 

सरदार राजेंद्रसिंघ पुजारी, नांदेड ; 
१२. 

सरदार गुरमितसिंघ ( राजे) लड्डूसिंघ महाजन , नांदेड ; 
१३ . सरदार दलजीतसिंघ , हैद्राबाद ; 
१४ . सरदार गुरदीपसिंघ भाटीया, इंदोर ; 
१५ . सरदार अवतारसिंघ मक्कर , लुधियाना ; 
१६ . सरदार गुरिंदरसिंघ बावा, मुंबई ; 
१७ . सरदार भूपिंदरसिंघ मिन्हास , मुंबई ; 

सरदार रघुजितसिंघ वीर्क, कर्नाल ; 
१ ९ . सरदार गुरुचरणसिंघ उत्तमसिंघ घडीसाज, नांदेड ; 
२० . सरदार सुरींदरसिंघ अजायबसिंघ, नांदेड 

सरदार गुलाबसिंघ चंदासिंघ कंधारवाले, नांदेड ; 
२२. सरदार रणजितसिंघ खंडासिंघ कामठेकर , नांदेड ; 


३ . 


४ . 


७ . 


८ . 


११ . 


१८ . 


२१. 


( दोन ) असा निदेश देते की , श्री . विजय सतबीरसिंग ( भा.प्र.से.) हे समितीचे अध्यक्ष असतील. " 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


एस . एस . क्षत्रिय , 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ, फेब्रुवारी १५ , २०१४ / माघ २६, शके १९ ३५ 


mo 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
32nd Floor , Center One Building, World Trade Center, Cuffe Parade, Mumbai 400 005 , 

dated the 15th February 2014 . 


6 


NOTIFICATION 
THE NANDED SIKH GURUDWARA SACHKHAND SHRI HAZUR APCHALNAGAR SAHIB ACT, 1956 . 

No. GUR . 2012 /CR - 94 /Reconstruction - 10 / L - 4. — Whereas , The Nanded Sikh Gurudwara 
Sachkhand Shri Hazur Apchalnagar Sahib Board (hereinafter referred to as the said Board ) was 
constituted under the Government Notification Revenue and Forests Department, No. GUR . 
4295 /CR - 85 /L -4 , dated the 28th May 1997 , issued under sub - section (4 ) of section 6 of the Nanded 
Sikh Gurudwara Sachkhand Shri Hazur Apchalnagar Sahib Act, 1956 (Hyderabad Act No. XXXVII 
of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act ) ; 

And whereas , in exercise of the powers conferred by the sub -sections ( 1 ) and (2 ) of section 53 
of the said Act , the Government of Maharashtra had , under the Government Notification , Revenue 
and Forests Department, No. GUR . 4297/ 1203 /CR - 319 /L -4 , dated the 10th July 2000 , superseded 
the said Board for the period of 6 months from the date of publication of the said notification in 
the Maharashtra Government Gazette, that is the 10th July 2000 , or till the constitution of new 
Board , whichever is earlier ; and further directed that all the powers and duties to be exercised 
or performed by the said Board , during the period of supersession , shall be exercised and performed 
by the Additional Collector, Nanded ; 

And whereas , the process of constitution of the said Board was not completed and therefore , 
the Government of Maharashtra had extended the period of supersession of the said Board , from 
time to time, for the period specified in the notifications ; 

And whereas, under the Government Notification , Revenue and Forests Department , 
No. GUR . 42/ 2000 /CR - 488 /L - 4 , dated the 13th March 2002, the Government had extended the 
period of supersession till the new Board is constituted and further directed that all the powers 
and duties to be exercised or performed by the said Board shall , during the period of supersession , 
be exercised and performed by a Committee consisting of the persons specified therein ; 

And whereas, the Government of Maharashtra had , under the Government Notification , 
Revenue and Forests Department, No.GUR. 4209 /CR - 16 /L -4 , dated the 3rd July 2009, dissolved the 
Committee and directed that all the powers and duties to be exercised or performed by the said 
Board shall, during the period of supersession , be exercised and performed by Dr. P. S. Pasricha, 
I.P.S. (Retd .) ; 

And whereas, the Government of Maharashtra had , under the Government Notification , 
Revenue and Forests Department, No. GUR . 4209/CR - 16 /L - 4 , dated the 7th March 2012 , directed 
that all the powers and duties to be exercised or performed by the said Board shall , during the 
period of supersession , be exercised and performed by the Collector, Nanded and to initiate the 
process of election or nomination of members to constitute the said Board as per the provisions 
of the said Act, 

And whereas , the said Board can not be constituted because the election or nomination of all 
17 members has not yet been completed ; and whereas, the Government of Maharashtra considers 
it necessary that all the powers and duties to be exercised or performed by the said Board shall , 
during the period of supersession of the said Board , be exercised and performed by the committee 
consisting of the following persons. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub -section (2 ) of section 
53 of the said Act, read with all other powers enabling it in this behalf , the Government of 


8 


> 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, फेब्रुवारी १५, २०१४ / माघ २६, शके १९ ३५ 
Maharashtra hereby amends the Government Notification , Revenue and Forests Department , 
No. GUR . 42 / 2000 /CR -488 /L -4 , dated the 13th March 2002 , as follows : 
In the said notification , for clause (b ), the following clause shall be substituted , namely : 

" (b ) (i) directs that all the powers and duties to be exercised or performed by the said 
Board shall, during the period of supersession , be exercised and performed by the Committee 
of following persons, namely : 

1 . Shri Vijay Satbir Singh (1.A.S.), Mumbai; 
2 . Collector , Nanded ; 
3 . Sardar Balwant Singh Gadiwale , Nanded ; 
4 . Sardar Ravindra Singh Bungai, Nanded ; 
5 . Sardar Sukhdev Singh Hundal, Nanded ; 
6 . Sardar Kulwant Singh Kohli, Mumbai; 
7 . Sardar Jarnel Singh Bhujang Singh Gadiwale , Nanded ; 
8 . Sardar Navnihal Singh Gulab Singh Jahagirdar , Nanded ; 
9 . Sardar Indarpal Singh Balbir Singh Purewal, Mumbai; 
10 . Sardar Sher Singh Hira Singh Fouji , Nanded ; 
11. Sardar Rajendra Singh Pujari, Nanded ; 
12 . Sardar Gurmit Singh (Raje ) Laddu Singh Mahajan , Nanded ; 
13 . Sardar Daljeet Singh , Hyderabad ; 
14 . Sardar Gurdeep Singh Bhatia , Indore ; 
15 . Sardar Avtar Singh Makkar , Ludhiana ; 
16 . Sardar Gurindar Singh Bawa, Mumbai; 
17 . Sardar Bhupindar Singh Minhas, Mumbai; 
18 . Sardar Raghujit Singh Virk , Karnal; 
19 . Sardar Gurucharan Singh Uttam Singh Ghadisaj, Nanded; 
20 . Sardar Surindar Singh Ajayab Singh , Nanded ; 
21. Sardar Gulab Singh Chanda Singh Kandharwale , Nanded ; 
22 . Sardar Ranjit Singh Khanda Singh Kamthekar, Nanded ; 


( ii) directs that Shri Vijay Satbir Singh , ( I.A.S.) shall be the 

Chairperson of the Committee .” 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. KSHATRIYA , 


Additional Chief Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


